उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थेमधील सहाय्यक 
प्राध्यापक पदाच्या सन २०२१ मधील बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११६/मशि-१, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


शुध्दीपत्रक 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम 
आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
कलम ३(१) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील महाविद्यालये / संस्थेमधील सहाय्यक प्राध्यापक यांच्या नियतकाळीक 
बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशातील अ.क्र. Io च्या रकाना क्रमांक ५ मधील व 
अ.क्र. ११ च्या रकाना क्रमांक ४ मधील “शासकीय विज्ञान संस्था औरंगाबाद” याऐवजी 
“शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद” असे वाचावे. 


ce सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२७११२०५०४२०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by H: V Pari 
H a [| | r a m V f Maharasht Higher And Technical 
-ducation, postalCode=400032, st=! htt 
2.5.4.20=8bfd656b32 1 bf6c348564562d46cd2934b62b77048462520 
6559a2c204e56cb8, 
‘ialN be d01f16685aedf1abc9cfd58347280b4c4cb8d304afd1 
a | h a e d413884ef4d91aa1462d, ir 
D 2021.09.27 11:23:25 +05'30' 
(ह. व्यं. Ferd) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर व औरंगाबाद 
३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, गडचिरोली व औरंगाबाद. 
संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय 
महाविद्यालये/संस्था यांच्यामार्फत 
८. निवड नस्ती. 


